महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन 
प्राधिकरणासाठी पदनिर्मिती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग, 
शासन पुरक पत्र क्रमांक- एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र. ६९/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. एलव्हीएस-२०१७ 
“प्र.क्र. ६९/पदुम-४, दि.१६.०९.२०२४. 


पुरकपत्र:- 


महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र 
गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर प्राधिकरणाच्या दैनंदिन 
कामकाजासाठी वाचा क्र. ०१ येथील शासन निर्णयान्वये ३७ नियमित व ८० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्यास््रोताद्वारे 
उपलब्ध करून देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. 02 वरील क्र.०२ 
नंतर पुढील मजकुराचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


“3. जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रात TGR करण्यात आलेल्या “सहाय्यक आयुक्त फ्झुसंवर्धन” या पदावर 
frye होईपर्यंत सदर जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रातील “ward विकास अधिकारी” हे पद 
निरचित करण्यात येवू नये. 

8. संबंधित जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रात “सहाय्यक आयुक्त Teas” या पदावर rye 
झाल्यानंतर “TYTT विकास अधिकारी” हे पद निरसित करण्यात यावे व जिल्हा कृत्रिय रेतन 
केंद्र येथे निठुक्त होणाऱ्या सहाय्यक आउुक्त फ्युसंवर्धळु गट-अ यांच्या वेतन व ATTA 
खर्च PAT रेतन be (SIA) संकेतांक क्र: २४०३०७४६ या GUAT SIE 
असलेल्या तरतवृदीयध्रून भागविण्यात यावा” 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४१००७१६२३१२३८०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे, 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

NIWRUTTI 

BHAGUJI MARALE = 
(नि. भा. मराळे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, WMA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

५. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण यांना आयुक्‍त पशुसंवर्धन , पुणे यांच्या मार्फत 


०७८ Ww A -5 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एलव्हीएस-२०१७/प्र.क्र. ६९/पदुम-४ 


. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

. सर्व जिल्हा Waa उपायुक्‍त. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. वित्त विभाग (कार्यासन आपुक) मंत्रालय, मुंबई 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 

१२. सर्व जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे. 

१३. अवर सचिव (पदुम-३) / कक्ष अधिकारी (पदुम-१ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती पदुम-४ 


eon Sf MM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


